सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्थ क्षेत्रीय 
कार्यालयातील अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१८, 
दिनांक १.१.२०१९ व दिनांक १.१.२०२० रोजीची 
तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८ /सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - १६ फेब्रुवारी २०२१ 


परिपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांत (मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता) कार्यरत 
असणा-या अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१८, दिनांक १.१.२०१९ व दिनांक १.१.२०२०रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त 
ज्येष्ठतासूची यासोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन), नियम १९८२ मधील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने तसेच शासन निर्णय, क्रमांक सा.प्र.वि.,एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ 
मधील सुचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 
३. मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता/विभाग प्रमुख यांना विनंती करण्यात येते की, ही ज्येष्ठतासूची 
संबंधित अधीक्षकांच्या नजरेस आणून द्यावी. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास किंवा या संदर्भात 
कोणास अभिवेदन द्यावयाचे असल्यास विभाग प्रमुखांनी अशी अभिवेदने तपासून आपल्या अभिप्रायासह 
शासनाकडे या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती 
प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरून ज्येष्ठतासूची अंतिम 
स्वरूपात प्रसिध्द करण्यात येईल. 
छ. सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०२१६१६२६२९५४१८ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 

VAISHALI MANISH मता रर 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


S U L E MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 
Date: 2021.02.16 16:34:09 +05'30' 


(वैशाली सुळे) 
सहपत्र- वरीलप्रमाणे. अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
(मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/अमरावती/ नागपूर), 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८ /सेवा-४, 


3) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई 

४) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई. 

५) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), मुंबई 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती) 

७ सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 

८) संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

९) कार्यासन (सेवा-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता -२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४, दि.१६.२.२०२१ चे सहपत्र 


__ सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयातील अधीक्षक या संवर्गातील दिनांक १.१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीत 


विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयातील अधीक्षक या संवर्गातील दिनांक १.१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीत 


पदोन्नतीने नियमित नियुक्‍त झालेल्या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०१ ]ची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची 
अनु क्रमांक ज्येष्ठता क्रमांक संपूर्ण नांव प्रवर्ग नियुक्‍्तीनंतर जन्म दिनांक | शासकीय सेवेतील नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठतेचा दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
प्रवर्ग बदलला मूळ नेमणुकीचा (सरळसेवेने/ मर्यादित | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक अर्हता 
असल्यास त्याचा दिनांक विभागीय परिक्षेद्वारे दिनांक 
दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व परिक्षेचे 
ah 
; 3 | g 3 | 8 5 & [we ८ | ok | | | |: - a १ 
aaa 84 श्री.वाय.एम.वानोळे अनु.जमाती १९.८.१९६६ ४.३.१९८६ पदोन्नती १६.१.२०१७ ३१.८.२०२४ एच.एस.सी. 
२ 82 श्री.बी.एल.संदुपट वि.मा.प्र. २३.८.१९५९ २५.१०.१९८५ पदोन्नती १५.०२.२०१७ ३१.८.२०१७ एच.एस.सी. सेवानिवृत्त 
ला 
3 83 श्रीमती वर्षा संजय |वि.जा.अ.९.५.२०१७| २३.७.१९७५ ५.१.२००० पदोन्नती ९.५.२०१७ ३१.७.२०३३ एम.कॉम. 
पवार 
mai 88 श्री.दुर्गादास खुला १५.६.१९६० ८.७.१९८० पदोन्नती १७.६.२०१७ ३०.६.२०१८ एच.एस.सी. सेवानिवृत्त 
माधवराव 
हिंगोलीकर 
षु 8 श्रीमती साधना अनु.जाती २९.६.१९६३ २०.८.१९९० पदोन्नती २१.६.२०१७ ३०.६.२०२१ एम.कॉम. 
गुलाबराव बावीस्कर 
६ ४६ श्री.डी.एम.भोसले अनु.जाती १५.५.१९६३ २२.११.१९९६ पदोन्नती २९.७.२०१७ ३१.५.२०२१ बी.कॉम 
गि 80 श्रीमती रेखा अनु.जाती १०.६.१९७४ १७.७.१९९८ पदोन्नती ६.९.२०१७ ३०.६.२०३२ बी.ए. 
पंढरीनाथ सातपुते 
८ Be श्रीमती इ.मा.व २२.१०.१९६५ ६.९.१९९४ पदोन्नती ११.१०.२०१७ ३१.१०.२०२३ बी.कॉम 
प्र.द.भूजबळ 
8 88 श्री.व्ही.एल.शेलार खुला १.४.१९६८ १८.४.१९९४ पदोन्नती ११.१०.२०१७ ३१.३.२०२६ बी.ए. 
डा ० go श्री.विजय की.बगरे sad HARTA? 99.04.9888 पदोन्नती ११.१०.२०१७ ३०.०९.२०२८ बी.एस्सी 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता -२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४, दि. १६.२.२०२१ चे सहपत्र 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिक्षक या संवर्गातील दिनांक १.१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ या कालावधीत 


पदोन्नतीने नियमित नियुक्‍त झालेल्या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची. 


अनु क्रमांक | ज्येष्ठता क्रमांक संपूर्ण नांव प्रवर्ग नियुक्‍तीनंतर जन्म दिनांक शासकीय सेवेतील नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठतेचा दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा दिनांक शैक्षणिक अभिप्राय 
प्रवर्ग बदलला मूळ नेमणुकीचा | (सरळसेवेने/ मर्यादित । ज्येष्ठतेचा मानीव अर्हता 
असल्यास त्याचा दिनांक विभागीय परिक्षेद्वारे दिनांक 
दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्ष) 
[__१___| Q 3 fo 4 & | 8 ८ 8 f° | foo १ 
| ५१ श्री.सुनिल खुला ३.१२.१९६४ ९.१२.१९९१ पदोन्नती १.२.२०१८ ३१.१२.२०२२ बी.ए. 
गोपालराव बपोरीकर 
2 42 श्री.जगन्नाथ चिमणा अ.ज. ५.४.१९६२ १७.७.१९८१ पदोन्नती २२.११.२०१८ ३०.४.२०२० एस.वाय.बीए सेवानिवृत्त 
नाठे 
३ ५३ श्री.पुंडलिक भावडु अ.ज. १४.१२.१९६३ ०७.०७.१९८१ पदोन्नती ७.१२.२०१८ ३१.१२.२०२१ एस.एस.सी. 
टोपले 
| * | 48 श्री.निजामुद्दीन खुला ४.५.१९६६ ०५.०४.१९९४ पदोन्नती ७.१२.२०१८ ३१.५.२०२४ बी.कॉम. 
सैफुद्दीन होख 


QR परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता -२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४, दि. १६.२.२०२१ चे सहपत्र 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिक्षक या संवर्गातील दिनांक १.१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ या कालावधीत 


]ल दिनांक १.१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ या कालावधीत 


पदोन्नतीने नियमित नियुक्त झालेल्या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची. 


अनु क्रमांक ज्येष्ठता क्रमांक संपूर्ण नांव प्रवर्ग नियुक्‍तीनंतर जन्म दिनांक झासकीय सेवेतील नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठतेचा दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
प्रवर्ग बदलला मूळ नेमणुकीचा । (सरळसेवेने / मर्यादित | ज्येष्ठतेचा मानीव 
असल्यास त्याचा दिनांक विभागीय परिक्षेद्वारे दिनांक 
दिनांक) नियुक्त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्ष) 
i ae 2 ३ | oe 4 & | 8 é ९ [१० | | oo १ 
| 44 श्री.शांतीलाल श्रीरंग खुला १.६.१९६९ १५.६.१९९६ पदोन्नती ०१.०१.२०१९ ३१.५.२०२७ एस.एस.सी. 
मते 
२ प्‌ श्री.विठ्ठल संभाजी भ.ज.ब. २२.१२.१९६८ ९.२.१९९४ पदोन्नती ०५.०१.२०१९ ३१.१२.२०२६ बी.ए. 
वानखेडे 
३ 40 श्री.ए.वी.महांगरे खुला १.०६.१९६९ १२.२.१९९६ पदीन्नती २४.१.२०१९ ३१.५.२०२७ बी.कॉम 
शिक 4c श्री.एस.एन.मिसाळ भ.ज.ड. ५.६.१९६१ १५.९.१९८२ पदोन्नती ०१.०३.२०१९ ३०.६.२०१९ एच.एस.सी. सेवानिवृत्त 
५ 48, श्री.अरूण खुला 94.90.9884 22.00.9989 पदोन्नती १.३.२०१९ ३१.१०.२०२३ बी.कॉम 
दिनकरराव मैत्र 
& ६० श्री. हरीराम रामदास विजाअ १५.०५.१९६७ ०९.०३.१९९० पदोन्नती ०२.०७.२०१९ ३१.०५.२०२५ एस.एस.सी. 
जाधव 


